वाहनांना हाय सिक्युरीटी रजिस्ट्रेशन प्लेट 
(HSRP) बसविण्यासंबधी समिती गठित करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. एमव्हीआर-१२११/प्र.क्र.१००५/पु.बां.१८/परि-२ 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ एप्रिल, २०१७. 


वाचा :- 
शासन निर्णय गृह विभाग क्र.एमव्हीआर-०५०१/५१५/प्र.क्र.३३-आ/परि-२, दि.२२.०७.२००५. 


शुध्दीपत्रक :- 


राज्यातील वाहनांवर हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बसविण्याबाबत सर्वौच्च न्यायालयाच्या 
निर्णयाचा अभ्यास करून सल्ला देण्यासाठी संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.२२ जुले, २००५ च्या शासन 
निर्णयान्वये मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळी समिती गठित करण्यात आलेली आहे. 


२. सदर समितीत “अपर मुख्य सचिव (वित्त)” यांचा समावेश करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१७०४२६१५००५८१३२९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Ghiratkar Nitin Jyotinath 


e e,e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
G h | fa t ka [| N | t | Nn ou=Home Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=bbb7 12ac44dfd391a1a4d7d8b24cf 


J yot ina t h 743fa81a59477 dff3f6805f105ac91db1e0, 


cn=Ghiratkar Nitin Jyotinath 
Date: 2017.04.29 17:39:11 +05'30' 


(नि.ज्यो.घिरटकर) 
कक्ष अधिकारी, गृह (परिवहन) विभाग 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

५. मा.सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
६. मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमव्हीआर-१२११/प्र.क्र.१००५/पु.बां.१८/परि-२ 


७. मा.उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
८. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
९. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
१०.मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

११.अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१२.अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१३.प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.सर्व संबधित नियुक्‍त समितीतील पदाधिकारी. 

१७.परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१८. ARAL चे प्रतिनिधी, व्दारा-परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१९.निवडनस्ती/परिवहन-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


